अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे या 
कार्यालयासाठी ४८०१ या लेखाशीर्षाअंतर्गत नवीन उपशीर्षास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.५६/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :२२.०७.२०२१ 


संदर्भ - शासन निर्णय क्र.संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.५६/जवि, दि.२७.११.२०१८ 

प्रस्तावना :- 

अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, सातारा यांच्याकडून सरदार सरोवर प्रकल्पाचे नियंत्रण अधीक्षक 
अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आळे आहे. त्यानुषंगाने अधीक्षक अभियंता, धुळे 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे यांना, "लेखाशिर्ष (४८०१ ३७४२) -५३ (मोठी बांधकामे), सरदार सरोवर प्रकल्प, लेखाशिर्ष 
(४८०१ ३७६९)-५३ (मोठी बांधकामे) गुजरात राज्याचा हिस्सा, सरदार सरोवर प्रकल्प, लेखाशिर्ष ४८०१ ३९५६ (संचालन 
व प्रशासन) सरदार सरोवर प्रकल्प व (४८०१ ३८५८)-५२ (यंत्रसामग्री व साधनसामग्री) सरदार सरोवर प्रकल्प या 
लेखाशिर्षासंदर्भात सर्व अनुषंगिक कार्यवाहीकरिता दिनांक२७.११.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये "नियंत्रक 
अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यास्तव सदर कार्यालयासाठी नवीन उपश्ीर्ष उघडून, त्या अंतर्गत 
अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आले. त्याअनुषंगाने सदर कार्यालयासाठी ४८०१, वीज 
प्रकल्पावरील भांडवली खर्च या लेखाशीर्षांतर्गत नवीन उपशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत रुपांतरीत/नियमित/अस्थायी आस्थापना याखाली जमा होणारी वसुलीची रक्‍कम 
जमा करण्यासाठी अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे या कार्यालयासाठी ४८०१, वीज प्रक्ल्पांवरील 
भांडवली खर्च या लेखाशिर्षाखाली उपशीर्ष उपलब्ध करुन देणेकरिता महालेखाकार कार्यालय, नागपूर यांनी त्यांच्या 
दि.२७.०२०२० च्या अनौपचारीक संदर्भान्वये मागणी क्र. आय-५, प्रधानशीर्ष ४८०१ अंतर्गत नवीन उपशीर्ष उघडण्याची 
मान्यता दिलेली आहे. नवीन SSA तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 


मागणी क्र. आय-५ Demand no 1-5 
७८६०१ वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्चाकरिता तीन- 4801 डी Capital Outlay on Power Proj ect, 
वसुलीच्या च्यारकमांचा III — Details of Recoveries 
वसुलीच्या रकमांचा तपशील । 
जलविद्युत 01- Hydel generation 
०१, जलविद्युत निर्मिती 001, Direction and Administration 
००१, संचालन व प्रज्ञासन (03) Receipt & Recoveries on account of 
(03) रुपांतरित/नियमित/अस्थायी आस्थापनेवरील जमा C.R.T. 
व वसुलीच्या रकमा (03)(11), Superintending Engineer, Dhule 
अधीक्षक अभियंता धुळे ळे पाटबंधारे प्रकल्प गं Irrigation Project Circle, Dhule 
(03)(99) अधीक्षक अ » चुळ पाटबधा ल्प मडळ, (Programme)(4801 4112) 
धुळे (कार्यक्रम) (४८०१ 8992) 70, Deduct recoveries 


७०, वजा-वसुली 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.५६/जवि 


२. हे आदेश महालेखापाल कार्यालय, नागपूर यांच्याशी विचारविनियम करून त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.1॥/७/.॥॥/(.0.1-१९/११८८, दि.२७.०२.२०२०, तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२२०/२०२०/व्यय- 
१२, दि.०८.०७.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्यांचा संकेताक २०२१०७२२१३५५१३५३२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
Rajnish Ramkishor 


Shukla 


Digitally signed by Rajnish Ramkishor Shukla 
DN: 


(र. रा. शुक्ला) 
शासनाचे उप सचिव 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा.मंत्री (जलसंपदा)/ मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा. प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. सचिव (लाक्षेवि, जळसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा. सचिव (प्रकल्प व समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १ व २ मुंबई/नागपूर. 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१२.मु.अ.(जसं) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.आंतर वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 

१५. मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 

१६. अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे 

१७. अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, सातारा 

१८.कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदुरबार 

१९. कार्यासन अधिकारी, (का.१४३३/१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
२०. कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (अर्थ-१०/व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 
२१. कार्यासन अधिकारी (अर्थ-२), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ 


es 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


